कारागृहांतील शेतीचे आधुनिकीकरण, या 
योजनेंतर्गत उपकरणे/ सामग्री खरेदी खर्चास 
प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम ०४२२/प्र.क्र.४९/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ जानेवारी, २०२३. 


वाचा: 


१. अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र. होती/वार्षीक योजना/८७०३/२०२२/कक्ष-७ (शेती) पुणे-१, दिनांक २१.०९.२०२२. 

२. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४.८.२०१७. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.४.२०१५. 


प्रस्तावना- 


राज्यातील कारागृहांतील शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ळागणा-या उपकरणांची 
खरेदी करण्यासाठी संदर्भ क्र.१ अन्वये रु.१७,१६,०००/- (अक्षरी रुपये सतरा लक्ष सोळा हजार फक्त) 
इतक्या रकमेची उपकरणे खरेदी खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 


राज्यातील कारागृहांतील शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी उपकरणे खरेदी 
करण्याकरिता रु.१७,१६,०००/- (अक्षरी रुपये सतरा लक्ष सोळा हजार फक्त) इतक्या रकमेची परि.२ 
मध्ये नमूद उपकरणे खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये खाळील अटींच्या अधीन राहून 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१. सदर खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 
२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.८.२०१७ मधील नमूद तरतूदींच्या अनुषंगाने विहीत 
पध्दतीचा अवलंब करुन केली जाईल याची काटेकोरपणे खात्री करावी. 


२. खरेदी करावयाच्या उपकरणाचे खरेदीमूल्य बाजारभावापेक्षा अधिक राहणार नाही 
तसेच उपकरणाचा दर्जा उच्च प्रतीचा राहील, याची खात्री करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०४२२/प्र.क्र.४९/तुरुंग-२ 


2. 


MARI उपकरणे/सामुग्री दर्शविणारी यादी- 


राज्यातील कारागृहांतील शेतीचे आधुनिकीकरण, या योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात येणारी 


अ.क्र. | कारागृह तपशील रक्‍कम रु. 
| पैठण खुले कारागृह (१३) बोअरवेल विद्युत मोटार २ नग ५७,०००/- 
१० एच.पी.विद्युत मोटर (लाढा लक्ष्मी) ५ नग २,०३,७५०/- 
पावर टिलर १ नग १,५०,०००/- 
पंजी सहा फुटी १ नग ४८,९००/- 
कल्टीव्हेटर (HHA) १ नग ३४,४००/- 
कल्टीव्हेटर (पाचफणी) १ नग २४,५००/- 
पेरणी यंत्र १ नग ५४,०००/- 
सारा यंत्र १ नग २१,०००/- 
एकूण ५,९३,५५०/- 
२. । नाशिकरोड खुले कारागृह (१) ५ एच पी ओपन वेल सबमर्सिबल विद्युत पंप १ नग २७,०००/- 
एकूण २७,०००/- 
(१४) मराठवाडा एकूण ६,२०,५५०/- 
= नागपूर खुले कारागृह (2) ५ एच पी. सबमरिबळल पंप २ नग ५३,९३४/- 
(प्रत्येकी रु. २६,९६७/-) ५३,९३४/- 
एकूण 
४. मोर्शी खुले कारागृह (१) कल्टीवेटर १ नग ७५,०००/- 
एकूण ७५,०००/- 
प्‌. बुलढाणा जिल्हा कारागृह (२) RIGO संच १ नग ३१,७४०/- 
पेरणी यंत्र १ नग ७०,०००/- 
एकूण १,०१,७४०/- 
(५) विदर्भ एकूण २,३०,६७४/- 
६. । येरवडामध्यवती कारागृह (६) विद्युत पंप ५ अ.श. ३ नग १,०३,५००/- 
(प्रत्येकी रु. ३४,५००/-) 
डबल पल्टी नांगर १ नग १,२५,९९८/- 
अँटोमॅटीक फर्टिलायझर सिड ड्रिलसह १ नग ६०,०००/- 
थ्री फरो सरी रेजर १ नग ३९,९४४/- 
एकूण ३,२९,४४२/- 
७ येरवडा खुले कारागृह (१) रोटाव्हेटर १ नग १,२८,०००/- 
एकूण १,२८,०००/- 
८ विसापूर खुले कारागृह (५) ५ एच.पी.विद्युत पंप ५ नग १,२४,८८०/- 
(प्रत्येकी रु. २४,९७६/-) 
एकूण १,२४,८८०/- 
९. । कोल्हापूर खुले कारागृह (३) सिंगल पल्टी ४५ एच पी १ नग ५७,२५४/- 
डबल पल्टी ४५ एच पी १ नग ७०,०००/- 
चापकटर २ एच पी १ नग ३०,२००/- 
एकूण १,५७,४५४/- 
of ०. | रत्नागिरी खुले कारागृह (१) पावर टिलर १ नग १,२५,०००/- 
एकूण १,२५,०००/- 
(१६) उर्वरित महाराष्ट्र एकूण ८,६४,७७६/- 
(३५) एकूण एकंदर १७,१६,०००/- 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०४२२/प्र.क्र.४९/तुरुंग-२ 


३. यावरील होणारा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरिता मागणी क्र. बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष 
२०५६ तुरुंग (००) (१०) कारागृह शेतीचे आधुनिकीकरण (२०५६०१०६), ५२- यंत्र सामग्री व साधनसामग्री 
(योजनांतर्गत योजना) या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणा-या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा व 
सदर अनुदान खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात 
यावे. 


४. वित्तविभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ 
भाग पहिला, उप विभाग २ मधील अ.क्र.४ नियम ७ मधील अटीस अधीन राहून प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र २०२३०१२५१६४०३६९६२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशावरुन व नावाने, 


Seema Tushar Sawant 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग/ पश्चिम विभाग/मध्य विभाग/दक्षिण विभाग. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नागपूर, बुलढाणा, पुणे, 
कोल्हापूर, रत्नागिरी, अहमदनगर. 

९. अवर सचिव, वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.निवड नस्ती तुरुंग-२ कार्यासन. 


//--// 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


